राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्व 
जिल्ह्यांसाठी ११२ डेंटल चेअर खरेदी 
करण्यासाठी अनुषंगीक उपकरणे व १२१ 
संस्थांसाठी साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-० ९१८/प्र.क्र. ४५२/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक :१ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- 
सह संचाळक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ मौआका/ 
प्रशासकीय मान्यता/७9८१/१८, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमाकरीता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी ११२ डेंटल चेअर 


खरेदी करण्याकरीता अनुषंगीक उपकरणे व १२१ संस्थांसाठी साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील सर्व 


जिल्ह्यांसाठी ११२ डेंटल चेअर खरेदी करण्याकरीता अनुषंगीक उपकरणे व १२१ संस्थांसाठी 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला एकूण रु. १३८९.०० लक्ष इतका निधी 


उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा आणि त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सदर ११२ डेंटल चेअर खरेदी 


करण्याकरीता अनुषंगीक उपकरणे व १२१ संस्थांसाठी साधनसामुग्री यांचा तपश्लीळ पुढीलप्रमाणे 


आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


Civil Hospital , Sub District Hospitals & Rural Hospital 
under Civil Surgeon, Requirment of Dental 
RT RES ee री, for the year गणात ८0५६ कणात लना 
2018-19 
Sr. No. Name of the Item (Consumables) 
Operative Consumables 
1 Zinc Oxide 858 200 171600 
2 Eugenol 857 150 128550 
3 Glass lonomer cement type IX 839 4200 3523800 
4 Glass lonomer cement (Luting/ Type 1) 616 5700 3511200 
5 Light Cure Resin Restorative material (Kit) 364 7000 2548000 
5a Composite shade A1 374 1500 561000 
5b Composite shade A2 368 1500 552000 
5c Composite shade A3 359 1500 538500 
5d Composite shade B2 367 1500 550500 
5e Composite bonding agent 7th Generation 436 3000 1308000 
5f 17% EDTA gel for endodontic use 544 | 600 | 326400 
5g Applicator Tips | 490 250 122500 
5h Plastic Wedges 735 100 73500 
| 6 | Mercury 540 500 270000 
7 Dental Amalgam Alloy 575 2000 1150000 
| at | Pit and fissure sealant kit 338 2000 676000 
| 9 | Matrix bands no 1 1028 100 102800 
10 Matrix bands no 8 1035 100 103500 
11 Petroleum Jelly 895 350 313250 
12 Airotor diamond points (Commonly called as 
burs) 
12a Diamond Burs Straight 3293 700 2305100 
12b Diamond Burs Tapered 3289 700 2302300 
12c Diamond Burs Round 3286 700 2300200 
12d Diamond Burs Inverted cone 3268 700 2287600 
12e* | Endo access bur 1209 700 846300 
13 Surgical burs for surgical straight hand piece 1367 500 683500 
(Round) 
14 Surgical burs for straight hand piece (Straight) 1254 500 627000 
15 Metal cutting Bur with air rotor attachment 1167 1500 1750500 
16 Articulating papers 2217 200 443400 
17 Composite Polishing Kit 414 1600 662400 
Endodontic Consumables 
Sodium hypochlorite solution 3% 1036 180 186480 
Endodontic files (8, 10, 15- 40) 2615 500 1307500 
Endodontic files (45- 80) 2062 500 1031000 
| ar | NiTi Rotary endoodntic instruments (Single file 857 2000 1714000 
sysytem) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


5 Calcium hydroxide base for pulp capping 819 210 171990 
| 6 | EDTA gel 1175 250 293750 
7 EDTA Liquid 17% 1080 200 216000 
| 3 | calcium hydroxide-idoform paste 677 3000 2031000 
zs Calcium hydroxide in (Aqueous or water base) 1054 200 210800 
for endodontic use 
10 GP Solvent 767 240 184080 
11 RC Pluggers and spreaders 1237 950 1175150 
12 Gutta-percha points 2224 275 611600 
16 Absorbent points 2706 450 1217700 
17 gas torch 374 1000 374000 
18 Gas Refill 577 500 288500 
19 Formocresol 790 120 94800 
50% Intra canal irrigation needle with lateral 952 1200 1142400 
opening 
23 Cilofen Paper Stip Band 793 450 356850 
24 Wedges (propalyn with Steel Band) 1021 450 459450 
Periodontal Consumables 
1 Polishing Paste 207 160 33120 
2 Perio Dressing Pack 207 3700 765900 
3 Hydrogen Peroxide 194 325 63050 
4 Prophy Powder 161 400 64400 
Prosthodontic Consumables 
1 Clasp wire 19 to 24 gauge 433 | 40, 17320 
2 Heat Cure Acrylic Pwder and Liquid 273 3900 1064700 
3 Cold Cure Acrylic Power and Liquid 312 4500 1404000 
| 4 | Seperating Medium 245 500 122500 
[1 6__| Polishing Buff wet and dry 320 50 16000 
7 Acrylic resin teeth (anatomic) 1207 230 277610 
| 3 | zero degree teeth set ( non anatomic) 717 230 164910 
Assorted teeth set for RPD various shades 
[3 | (ANTERIOR AND POSTERIOR) be a 6:24 
10 Modelling Wax 863 150 129450 
11 Polishing Cake 213 250 53250 
12 Green Stick 647 150 97050 
13 Eugenol free Impression Paste 491 450 220950 
14 Impression Compound 589 150 88350 
15 Alginate | 90 4000 360000 
16 Stone Bur 489 100 48900 
17 Dental Stone 931 300 279300 
18 dental plaster 956 700 669200 
19 Denture Finishing Bur kit 388 2500 970000 
20 Pumice Powder 326 100 32600 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


21 base plate 579 160 92640 
22 Polishing paper 90 & 100 no. 764 10 7640 
Oral Surgery Consumables 
1 Arch bars 788 100 78800 
2 23 and 24 gauge SS Surgical fixation wires 663 200 132600 
3 Absorbable Gel Sponge 1069 300 320700 
| 4 | Topical anaesthetic spray 662 250 165500 
5 Topical anaesthetic gel (Long acting) | 660 780 514800 
| 6 | Dispo Inj. Needles 26GX 1&1/2 inch 54596 3 163788 
7 Dispo Syringes with Leur Lock 3ml & 5ml 27746 | 4| 110984 
| 3 | Xylocaine 2% with Adrenaline 7720 25 193000 
| 9 | Xylocaine plain 3144 30 94320 
Miscallaneous 
1 RVG senor sleeves disposable 63 550 34650 
2 IOPA xRay film Adult and Pediatric size (Pack 2632 2250 5922000 
of 150 films) 

3 Suction Tips 2165 450 974250 
za Lubricant spray for hand piece 437 1000 437000 
5 Airotor Cartridges 554 300 166200 
TOTAL 60383512 

Civil Hospital , Sub District Hospitals & Rural Hospital 

under Civil Surgeon, Requirment of Dental 
Consumables, sant cash a । त, ह the Tor cost हणा तेत 
year 2018-19 
| Sr.No. | No. Name of the Item (Instruments) 
1 Mouth Mirror with Removable Top 5885 120 706200 
2 Mirror Tops No. 5 4408 100 440800 
3 Front Surface Coated Mirror Tops No. 5 2930 1000 2930000 
विक il Dental Straight Probe 4281 30 128430 
5 Twizzer 3944 50 197200 
i 6__| Explorer 3216 150 482400 
7 Mandibular Extraction Forcep Set 420 5200 2184000 
[| 8__| Maxillary Extraction Forceps Set 422 5200 2194400 
Ea 1. extraction forcep (UPPER AND 503 2500 1257500 
third molar cow horn forcep (UPPER AND 

10 LOWER) P ( 495 2500 1237500 
11 Periosteal elevator Small 597 100 59700 
12 Bone rongeur 367 800 293600 
13 Tooth Elevators set with root tip elevators 465 3500 1627500 
14 Moon’s Probe 3344 150 501600 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


Conservative Instrument Kit 850 1800 1530000 
15 Cement Spatula 777 75 
16 Cement carrier 850 75 
17 Condenser (Round) 715 100 
18 Condenser (Parallellogram) 698 100 
19 Burnisher 655 100 
20 Amalgam Carrier 541 | 600 | 
21 Diamond Carver 448 | 400 | 
22 Hallenbach Carver 426 400 
23 Spoon Excavator 663 150 
24 Agate Spatula 511 20 10220 
25 Dappen Dish 1418 100 141800 
26 Glas Slab 619 50 30950 
27 Bur Box 619 50 30950 
28 Bite Block Adult 437 350 152950 
29 Mortar and Pestle 356 70 24920 
30 Endoscale | 494 300 148200 
31 Band Retainer (No. 1) 565 | 400 | 226000 
32 Band Retainer (No. 8) 558 400 223200 
EQUIPMENTS 
1 Dental Chair unit with all acceories 112 550000 61600000 
Total 78360020 


२. प्रस्तुत प्रकरणी सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग) आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी सादर केलेल्या 


वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी ११२ डेंटल चेअर व अनुषंगीक उपकरणे 
खरेदी करण्याकरीता रु. ६०५.०० लक्ष व १२१ संस्थांसाठी साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता 


रु.७८४.०० लक्ष असे एकूण रु. १३८९.०० लक्ष च्या खरेदीकरीता अनुक्रमे FMR Code 6.2.10.1 व 
FMR Code 6.1.1.12.a या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून खालील अटींच्या अधीन 


राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर ११२ डेंटल चेअर खरेदी करण्याकरीता अनुषंगीक उपकरणे व १२१ संस्थांसाठी 
साधनसामुग्री यांची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू ११२ डेंटल चेअर खरेदी करण्याकरीता अनुषंगीक उपकरणे व 929 संस्थांसाठी 


साधनसामुग्री यांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 


यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित 


तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


4) 


8) 


Go 


सदर तांत्रिक विनिर्देडा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा 
होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती अंतीम दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी व त्याबाबतचे 
संबंधितांकडून तसे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व व पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात आलेली आहे, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे, तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमाच्या FMR Code 
6.2.10.1 व FMR Code 6.1.1.12a या लेखाशिर्षाखाली मंजुर करण्यात आलेल्या 
रु.१३८९.०० लक्ष इतक्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदीची अन्य योजनेंतर्गत द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची 
दक्षता कार्यक्रम प्रमुखांनी घ्यावी. तसे झाल्यास संबंधितांस यासाठी जबाबदार धरण्यात 
येऊन त्यांच्याविरुध्द नियमानूसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


आणि सदरहू कार्यक्रम राबविणाऱ्या कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन 


मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 


विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार 


सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८११०११११८३०१११७ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
ण ण DN: CN = 5. A. Pedgaonkar, ७ = 
IN, S = Maharashtra, O = 


Pedgaonkar sxsrnn.cuterecsnt= 02- 


Assistance Department 


Date: 2018.11.01 12:00:02 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
2) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०९१८/प्र.क्र.४५२/आ -७ 


३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


) 
४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
) 
) 
) 


(9) ad जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FwB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


